महाराष्ट्र मध्यप्रदेश आंतरराज्य नियंत्रण 
मंडळ,नागपूर या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०१९ ते 
दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.सीओई -२०१९/प्र.क्र.५१/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :०१.०४.२०१९. 


संदर्भ : १) सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर यांचे इंग्रजी पत्र 
क्र. Gen./Continuation/2098-20/849, दिनांक २६.०२.२०१९. 
२) शासन निर्णय क्र.सीओई-२०१८/प्र.क्र.४/जवि, दि.२३.१०.२०१८. 


शासन निर्णय : 


सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर यांचे कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील एकूण २० मंजूर पदांना तपश्ीलळ सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार 
दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र. आय-३ (नियत अस्थायी आस्थापना) 
२८०१ वीज, ८००- इतर खर्च, (०१) प्रादेशिक समन्वय, (०१)(०१) सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण 
मंडळ, नागपूर (आस्थापना) (अनिवार्य) (२८०१ ०५२३)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व 
त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क.,दिनांक २१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
आणि आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१९०४०११७४३३७३३२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


सोबत:- विवरणपत्र. 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
१. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
३. सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर (५ प्रती ) 
४. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जलसंपदा विभाग, पुणे 
५. ज.वि. संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.५१/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई -२०१९/प्र.क्र.५१/ज.वि. दि.०१.०४.२०१९ चे 


विवरणपत्र 
मंडळाचे नांव :- सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर 


दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत पदांना मुदतवाढ 


अ.क्र पदाचे नांव | व्या 
शि अधीक्षक अभियंता (सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ ) १ 
2 aes १ 
कार्यकारी अभियंता व सहसचिव 

३ | उपअभियंता २ 
४ | सहाय्यक ३ 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ ।टंकलेखक २ 
७ । उच्चश्रेणी लघुलेखक १ 
८ ।सहायक आरेखक १ 
९ ।वाहन चालक १ 
। शिपाई & 

एकूण २० 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ २ पैकी २ 


